RNI No. MAHBIL /2009/37831 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-ब 








वर्ष ७, अंक २२] सोमवार, फेब्रुवारी २२, २०२१/फाल्गुन ३, शके १९४२ [पृष्ठ ९, किंमत : रुपये ९.०० 








असाधारण क्रमांक ५३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम a आदेश. 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर, ९ बा मजला, मंत्रालय, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १८ HAART २०२१ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र समचिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९५९. 

क्रमांक AST, ०२२१/प्र.क्र. २६/ अधिनियम.--महाराष्ट्र समचिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९५९ च्या कलम ३ च्या पोट-कलम (२) 
च्या खंड (a) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा ञापर करून महाराष्ट्र शासन डॉ. सोमनाथ त्रिंबक गोसावी यांची प्रशासक म्हणून 
महाराष्ट्र समचिकित्सा परिषदेवर परिषदेचे कामकाज उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार चालविण्यासाठी नियुक्‍ती करत आहे. सदर नियुक्‍ती नवीन 
परिषद अस्तित्वात येईपर्यंत कार्यरत राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


सं. द. कमलाकर, 
शासनाचे उप सचिव. 


(१) 
भाग चार-ब-५३-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJ] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 





